मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत 
संक्रमण शिबिराच्या तसेच बृहतसूचीमार्फत होणा-या 
गाळयांचे वाटप करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा 
करण्याकरीता स्थापण करण्यात आलेल्या समितीस 
मुदतवाढ देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९७/दुवपु-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२३ 
वाचा : शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९७/दुवपु-२ दि.१७.०१.२०२३. 


शासन |नणंय : निर्णय : 
मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत संक्रमण शिबिराच्या तसेच बृहतसूचीमार्फत 
होणा-या गाळयांचे वाटप करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याकरीता दि. १७ जानेवारी, 
२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली होती. 
सदर समितीस आपला अहवाल शासनास सादर करण्याकरीता या झासन निर्णयान्वये 
दिनांक ३० एप्रिल, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०३०११६०१५४४३०९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GOVIND BALU es : aan 
KAMBLE यण 
(गोविंद कांबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. सभापती / मा. उपसभापती विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


न्न 


AD 


~n Nor ~~ ~S rr १-4 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


£33) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.९७/दुवपु-२ 


७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

८) मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा. संसद सदस्य / विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य (सवी 

१०) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 

म्हाडा, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 

१२) मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

१३) मुख्य अधिकारी,मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
) 
) 


q8) ud उप सचिव /सर्व अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
१५) निवडनस्ती (दुवपु-२), गृहनिर्माण भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


